राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय महामंडळे/ 
स्थानिक स्वराज्य संस्था/खाजगी अनुदानित शैक्षणिक 
संस्था/विद्यापीठ इत्यादी कार्यालयातील पदांची 
माहिती ऑनलाईन पध्दतीने संकलित करण्यासाठी 
TRY नामक संगणक प्रणाली महाआयटी 
महामंडळाच्या संगणक तज्ञाकडून विकसित करणे व 
बिंदूनामावली संगणक प्रणालीमध्ये कालानुरूप बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ई.गव्ह.२०१७/प्र.क्र.१२८/१६-ब(सी) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग क्र.मासंसं- 
१७१७/प्र.क्र.१११/३९, दि.२७ मार्च, २०१७. 
(२) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७. 


प्रस्तावना :- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ प्रकरणी दि.४.८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये दि.२५.५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध 
ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयास स्थगिती देण्याच्या अनुषंगाने मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ संदर्भात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय व इतर कार्यालयातील कार्यरत रिक्‍त पदे व 
SBN नामक माहिती तात्काळ व अचुक रित्या पुरविण्याच्या अनुषंगाने “अनुशेष” नामक संगणक 
प्रणाली महाआयटी मार्फत विकसित करण्याची व बिंदूनामावळी संगणक प्रणाली मध्ये कालानुरूप 
बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“अनुशेष” नामक संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी तसेच बिंदुनामावळी संगणक 
प्रणालीमध्ये काळानुरुप बदल करण्याचे काम पाहण्यासाठी महाआयटी महामंडळाच्या संगणक 
तज्ञांच्या सेवांपोटी देय रकमेचा Talley खालीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ई.गव्ह.२०१७/प्र.क्र.१२८/१६-ब(सी) 


Sr.No. Item Unit Cost Quantity Total Amount 
1 Web Site Development 11,13,700/- 1 11,13,700/- 
(based on the requirements 
discussions) 
2 Website Security Audit 1,11,370/- 1 1,11,370/- 
(10% on Development Cost) 
3 Infrastructure Cost (Including 1,67,055/- 1 1,67,055/- 


Hardware/Software Costs) for 1 
Year (15% of development cost) 


4 Support costs for 1 year Note :- 1 5,34,600/- 1 5,34,600/- 
one resources will be available for 
support. 


Total | 19,26,725/- 


Central GST @ 9.00% on(1) 1,73,405/- 


State GST @ 9.00% on(1) 1,73,405/- 


Gross Total | 22,73,535/- 


अनुशोष नामक नविन संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी व बिंदुनामावळी नामक 
संगणक प्रणालीमध्ये कालानुरुप बदल करण्याचे काम पाहण्यासाठी संगणक तज्ञांच्या सेवा १ 
वर्षासाठी घेण्याकरिता असे एकूण २२,७३,५३५/- (रुपये बावीस लक्ष त्र्याहत्तर हजार पाचशे पस्तीस 

फक्‍त) इतकी रक्‍कम महाआयटी महामंडळास अदा करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत 

आहे. 

यावरील खर्च मागणी क्रमांक ए-४, २०५२ ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी तरतूद, १७ 
संगणक खर्च (२०५२ ५०८१) (००) (१७) या लेखाशीर्षातून सन २०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधून 
भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२४१२४८४६६८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


e Digitally signed by Tikaram Waman Karpat 
a | ka fa aa DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, ou=General 
Adi 
20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6 189c08328de56af1 31 fe 
a aa a n a rp ate f7d6c0a149c3a4cf1436, 


(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
(१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(२) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ई.गव्ह.२०१७/प्र.क्र.१२८/१६-ब(सी) 


३) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई-१/नागपूर-२ 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई-१/नागपूर-२ 

६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखाली विभाग प्रमुख/ कार्यालयीन प्रमुख 
८) निवडनस्ती 


(३) 
(5) 
(4) 
(&) 
(७) 
(ट) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


